जलसंपदा विभागांतर्गत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, नाशिक मार्फत घेण्यांत येणाऱ्या 
विविध परीक्षेसाठी प्राश्रिक/परीक्षक/समन्वय अधिकारी/ 
इतर अधिकारी/कर्मचारी यांना देण्यात येणाऱ्या 
मानधनाचे दर सुधारीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: परीक्षा २०१६/प्र.क्र.१७९/१६/आ (प्रशि) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक: २९ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:- शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्रमांक एमआयएस १०९१/३७/९१/आ(प्रशिक्षण), 
दिनांक २५.२.१९९३. 


प्रस्तावना:- 

जलसंपदा विभागांतर्गत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचेमार्फत घेण्यात 
येणाऱ्या विविध परीक्षांसाठी प्राश्चिक/ परीक्षक/ समन्वय अधिकारी/ इतर अधिकारी/ कर्मचारी यांना देण्यात 
येणाऱ्या मानधनाची रक्‍कम दिनांक २५.२.१९९३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. सदर 
मानधनाच्या दरात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


उपरोल्लेखित परीक्षांसाठी नेमण्यात येणारे प्राश्रिक/परीक्षक/समन्वय अधिकारी/इतर 
अधिकारी/कर्मचारी यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनाच्या दराबाबत यापूर्वी काढण्यात आलेले सर्व आदेशा 
अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. यापुढे जलसंपदा विभागांतर्गत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नाशिक यांचेमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी पुढीलप्रमाणे सुधारीत दराने मानधन देण्यास याद्वारे शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम मानधनाचे सध्याचे दर मानधनाचे सुधारीत दर 
| प्राश्निक सहाय्यक कार्यकारी | रुपये १७५/प्रति रुपये ७००/- प्रति प्रश्नपत्रिका 
अभियंता/उपविभागीय । प्रश्नपत्रिका (१००गुण) (१०० गुण) अथवा 
अभियंता प्रश्नपत्रिकेच्या प्रत्येक 
भागासाठी रुपये ३५०/- 
सहाय्यक अभियंता । रुपये १२५/प्रति 
श्रेणी-२/ कनिष्ठ प्रश्नपत्रिका (१००गुण) 
अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी | रुपये १००/-प्रति 
सहाय्यक प्रश्नपत्रिका (१०० गुण) 


शासन निर्णय क्रमांकः परीक्षा २०१६/प्र.क्र.१७९/१६/आ (प्रशि) 


अ.क्र. पदनाम मानधनाचे सध्याचे दर मानधनाचे सुधारीत दर 
२ | परीक्षक सहाय्यक कार्यकारी | रुपये ४/प्रति उत्तरपत्रिका | रुपये Qo प्रति उत्तरपत्रिका 
अभियंता/उपविभागीय | (१०० गुण) अथवा उत्तरपत्रिकेच्या प्रत्येक 
अभियंता/सहाय्यक =| रुपये ३/प्रति उत्तरपत्रिका | भागासाठी रुपये १०/- 
अभियंता श्रेणी -२/ (५० गुण) 
कनिष्ठ अभियंता/ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
समन्वय अधिकारी रुपये ३७.५० रुपये ४००/- प्रति दिवस 
४ । विशीष पर्यवेक्षक रुपये ३७.५० रुपये २००/- प्रति दिवस 
५  । पर्यवेक्षक रुपये १८.०० रुपये १५०/- प्रति दिवस 
६ ।गट डकर्मचारी रुपये ७.५० रुपये १००/- प्रति दिवस 


२. मानधनाचे सुधारीत दर सदर आदेशा निर्गमित झाल्यानंतर यापुढे होणाऱ्या परीक्षांसाठी लागू 

होतील. 

३. मानधनावर होणारा खर्च मुख्य Say “२७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, 

८०-सर्वसाधारण,००३-प्रशिक्षण,(०१) आस्थापना, (०१)(०१) मुख्य अभियंता व संचालक महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 

प्रशिक्षण प्रबाधिनी, नाशिक (योजनेतर) (२७०१२४८१) ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 

मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८२/२०१६/सेवा-६, 

दिनांक ३०.७.२०१८ व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८२/२०१८/व्यय-१२, दिनांक 39.9.209¢ अन्वये प्राप्त 

झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८२८१११६३६७९२७ असा आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित 

करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | ग 

Sunil Gangaram fierce 


pi 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285cf 
a n a [ a [| ade8149e690564bc13f6, cn=Sunil Gangaram Gangarkar 
Date: 2018.08.29 14:38:48 +05'30' 
(सु.गं.गांगरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक 
सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


१ 
२ 


3 
8 


a टन. क 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः परीक्षा २०१६/प्र.क्र.१७९/१६/आ (प्रशि) 


५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६) महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) नाशिक 

७) मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

९) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) वित्त विभाग/ सेवा-६/व्यय-१२ 

११) संग्रहार्थ/ निवड नस्ती-आ (प्रशि) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


